महाराष्ट्र राज्य गुजराती साहित्य अकादमीच्या 
सन २०२३-२४ या वर्षांचे पुरस्कार घोषित करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, 
शासन निर्णय क्र. गुसाअ ७१२४(१३)/प्र.क्र.१७८/सां.का.४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक: २६ जूले, २०२४ 


संदर्भ :- १) पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग शासन निर्णय क्र. गुसाअ - 
२०१३/नियमावली/प्र.क्र.१०५/सां.का.४, दि. १८ जून, २०१३. 
२) सह संचालक, महाराष्ट्र राज्य गुजराती साहित्य अकादमीचे यांचे 
पत्र क्र.मरागुसाअ/९०२-९०३/२०२४, दि. ०४ जुले, २०२४. 


प्रस्तावना : 

गुजराती भाषेच्या प्रचार - प्रसारासाठी महाराष्ट्र राज्य गुजराती साहित्य अकादमीची नियमावली 
उपर्निदिष्ट क्र १ येथील शासन निर्णयान्वये निर्गमित करण्यात आलेली आहे. या नियमावलीनुसार 
महाराष्ट्र राज्य गुजराती साहित्य अकादमीच्या योजनांपैकी पुरस्कार योजना ही अत्यंत महत्त्वपूर्ण योजना 
असून सदर योजनेन्वये गुजराती साहित्य क्षेत्रात मोलाचे कार्य व भरीव योगदान देणाऱ्या साहित्यिकांना 
तसेच प्रतिवर्षी उत्कृष्ट वाडमय निर्मितीकरिता लेखकांना उत्तेजन देण्यासाठी पुरस्कार देऊन सन्मानित 
करण्यात येते. त्याअन्वये महाराष्ट्र राज्य गुजराती साहित्य अकादमीद्वारे सन २०२३-२४ या वर्षाकरिता 
निवडण्यात आलेल्या पुरस्कार्थींच्या नावांना मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


IR निर्णय: 


गुजराती भाषेच्या प्रचार-प्रसारासाठी महाराष्ट्र राज्य गुजराती साहित्य सन २०२३-२४ या 
आर्थिक वर्षातील सोबत जोडलेल्या “विवरणपत्र अ” मधील नमूद पुरस्कारा्थींच्या नावांना या शासन 
निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


०२. सदर sea निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/"/५/.॥8॥8/99॥॥9.9०/.॥॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्र. २०२४०७२६१७२५३२५५२३ 
असा आहे. हा शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


GOPICHAND 
PANDURANG CHAVAN 


(गोपिचंद पां. चव्हाण) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा. मंत्री, सांस्कृतिक कार्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
२. प्रधान सचिव, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य, यांचे स्वीय सहाय्यक 
३. उप सचिव यांचे स्वीय सहाय्यक (सां.का.), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


शासन निर्णय क्रमांकः गुसाअ ७१२४(१३)/प्र.क्र.१७८/सां.का.४ 


४. सहसंचालक, महाराष्ट्र राज्य हिंदी, सिंधी, गुजराती साहित्य अकादमी, ओल्ड कस्टम हाऊस, 
विकास विभाग इमारत, शहिद भगतसिंग मार्ग, मुंबई 

५. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

७. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

८. महाळेखापाल (लेखा परीक्षा) १ - महाराष्ट्र, मुंबई 

९. महालेखापाल (लेखा परीक्षा) २ - महाराष्ट्र, नागपूर 

१०.महालेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता) १ - महाराष्ट्र, मुंबई 

११.महालेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता) २ - महाराष्ट्र, नागपूर 

१२.निवड नस्ती, सां. का. ४ 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः गुसाअ ७१२४(१३)/प्र.क्र.१७८/सां.का.४ 


विवरणपत्र - अ 


शासन निर्णय क्र. गुसाअ ७१२४(१३)/ प्र.क्र.१७८ /सां.का.४, दि. २६ जूले, २०२४ सोबतचे 


महाराष्ट्र राज्य गुजराती साहित्य अकादमी, मुंबई 
पुरस्कार सन २०२३ - २४ 


अ.क्र पुरस्काराचे नाव पुरस्कार विजेत्यांची नावे रक्‍कम (रुपये) 
aa कवि नर्मद मराठी साहित्य पुरस्कार बाबा भांड ५१,००० 
२ | कवि नर्मद गुजराती साहित्य पुरस्कार ईश्वरलाल परमार ५१,००० 
१ | साहित्य तारिणीबहेन देसाई ५१,००० 
२ ।कला ललिता पटेल ५१,००० 
३ | पत्रकारिता अक्षय अंताणी ५१,००० 
४ | Gee जन्मभूमी - सौराष्ट्र ट्रस्ट समह 
(कविता द्विमासिक) ; 
१. चुनीलाल मडिया पुरस्कार (पुस्तकाचा प्रकार - नवल कथा) 
अ.क्र पुरस्कार विजेत्यांची नावे पुस्तकाचे नाव श्रेणी | रक्‍कम (रुपये) 
१ | कोणीही पुरस्कृत नाही प्रथम 1 -- | 
२ श्री. निरंजन महेता अतिथी देवो भव । द्वितीय १०,००० 
२. रामनारायण पाठक पुरस्कार (पुस्तकाचा प्रकार - लघुकथा) 

कोणीही पुरस्कृत नाही प्रथम 1 -- | 

२ कोणीही पुरस्कृत नाही द्वितीय 1 -- | 
३. हरिश्चंद्र भट्ट पुरस्कार (पुस्तकाचा प्रकार - काव्य) 
pa श्री. उदयन ठक्कर रावणहथ्थो प्रथम १५,००० 
२ | श्री. प्रदीप संघवी कारवी द्वितीय १०,००० 
४. प्रबोध जोशी पुरस्कार (पुस्तकाचा प्रकार - नाटक) 
1 १_| कोणीही पुरस्कृत नाही प्रथम Poe 
2 कोणीही पुरस्कृत नाही टद्वितीय| -- | 
५. वाडीलाल डगली पुरस्कार (पुस्तकाचा प्रकार - ललित निबंध) 
षि श्रीमती नीला संघवी नवा जमानानी नवी । प्रथम माता 
वातो * 
२ कोणीही पुरस्कृत नाही द्वितीय | --. 
६. प्रागजी डोसा पुरस्कार (पुस्तकाचा प्रकार - बालसाहित्य) 

a. कोणीही पुरस्कृत नाही प्रथम |  -- | 
२ कोणीही पुरस्कृत नाही द्वितीय शिंका 


शासन निर्णय क्रमांकः गुसाअ ७१२४(१३)/प्र.क्र.१७८/सां.का.४ 


७. यशवंत जोशी पुरस्कार (पुस्तकाचा प्रकार - नवोदित लेखक) 


हि श्रीमती मिता मेवाडा झाकल भीनी वातो । प्रथम १५,००० 
2 श्रीमती ममता पटेल आत्ममंथन द्वितीय १०,००० 
८. गोपाळराव विद्दवांस पुरस्कार (पुस्तकाचा प्रकार - अनुवाद) 
1 १_| श्रीमती वैशाली त्रिवेदी नटसम्राट प्रथम १५,००० 
२ कोणीही पुरस्कृत नाही द्वितीय fo | 
९. गुलाबदास ब्रोकर पुरस्कार (पुस्तकाचा प्रकार - प्रकीर्ण - समीक्षा ) 

1 १_| कोणीही पुरस्कृत नाही प्रथम |  -- | 

२ कोणीही पुरस्कृत नाही द्वितीय fo | 
एकूण ३,९६,००० 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


